मा.मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्रा/उपमंत्री इत्यादींच्या 
शासकीय निवासस्थान फर्निचर पुरविणेबाबतच्या 
प्रमाणकात सुधारणा करणेबाबत.. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग 
शासन निर्णय क्र. बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.१५७/इमा-१ 
मादाम कामा रोड, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२ 
दिनांक : ०४ डिसेंबर, २०१८ 


वाचा :- शासन निर्णय क्र.एफआरटी-१०९३/प्र.क्र.८७७/इमारती-१ 
दि. १ ऑगस्ट,१९९६ 
परिपत्रक 
दि.१ ऑगस्ट १९९६ च्या शासन निर्णयानुसार मा. मुख्यमंत्री/मंत्री/राज्यमंत्र/उपमंत्री यांच्या 
शासकिय निवासस्थानात फर्निचर, इलेक्ट्रीकल वस्तु तसेच दैनंदिन उपयोगाचे इतर घरगुती सामान इत्यादींच्या 
कालमर्यादा निश्चित करण्यात आली आहे. उपरोक्त झासन निर्णयाव्दारे विहित करण्यात आलेली कालमर्यादा 
सोबत जोडलेल्या प्रपत्रानुसार सुधारीत करण्यात येत आहे. 


उपरोक्त शासन निर्णयातील इतर अटी व शार्ती या पूर्वीप्रमाणेच लागू रहातील. 


सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८१२०४१६१२०९९४१८ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 


साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


. 7 Digitally signe anil ivate 
DN: c=IN, o=Government Of Mi , ou=Public Works Department, 
po 00032, st=Maharashtra, 

2. 


i 
Iff58ad80dfdae3' dee46d 1 bf7934d01469cb4d916976c25 


Chivate पी याया” 
(सचिन चिवटे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत 
मा.मुख्यमंत्री यांचे सचिव 
सर्व मंत्री/राज्यमंत्री यांचे खाजगी सचिव 
मुख्य सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 
५. प्रधान सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय,मुंबई. 


Cc £0 A -0 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.१५७/इमा-१ 


महालेखापाल, (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-१, मुंबई. 

. महालेखापाल, (लेखापरिक्षा),महाराष्ट्र-२, नागपूर 

महालेखापाल, (लेखा व अनुज्ञेयता),महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०. निवासी लेखापरीक्षा अधिकारी, मुंबई 

११. अधिदान व लेखाअधिकारी, मुंबई. 

१२. मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, मुंबई. 

१३. अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, मुंबई. 

१४. कार्यकारी अभियंता, इलाखा शहर विभाग, मुंबई. 

१५. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, कार्यासन इमारती-१,२,३ , मंत्रालय, मुंबई. 


oN 0 & 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.१५७/इमा-१ 


जोडपत्र 
फर्निचर:- 
अ.क्र. फर्निचर बाब सा.बां.वि.च्या प्रस्तावित 
शासननिर्णय दि. | कालमर्यादा 
०१/०८/१९९६ मध्ये 
निश्चितकेलेली (वर्षे 
कालमर्यादा (वर्षे) 
Ee . | लिहिण्याचे टेबल a Te ० ०५ 
२. | gal PF ० ०५ 
३. । सनमायका टिपॉय शि ० ०५ 
४. । सोफा सेट ०८ ०५ 
५. । मध्यवर्ती टेबल (काचेचा पृष्ठभाग) ee ० ०५ 
६. । सोफा खुर्च्या ०८ ०५ 
७. | टेबल (कार्यकारी) 1१ | ० ०५ 
शा केस (पुस्तके, शापीस, रेडिओ. टी.व्ही. शिका ० ०५ 
ठेवण्यासाठी) 
९. | जेवणाचे टेबल 1१ | ० ०५ 
oa ०. | जेवणाच्या खुर्च्या Pt ० ०५ 
| १. | ळाकडी शोकेस (काचेचे दरवाजे असलेले) शिखा ० ०५ 
(५*२*१.६) 
१२. | मोठे पलंग (बाजू टेबल सहित) P| 
१३. | लहान पलंग P| ० ०५ 
१४. | दिवाण (६*२.६)(फोमनची गादी, लोड, Sail FT ales aa ० ०५ 
Balke) 
१५. | 31) फोमच्या गाद्या ०८ ०५ 
आ) फोमच्या उशा 
१६. | ह) कापसाच्या गाद्या ०८ ०५ 
ई) कापसाच्या उशा ०८ ०५ 
१७. | सौदर्य प्रसाधन टेबळ (आरसा व फोमचे कुठान शिंगं ० ०५ 
आलेल्या स्टूलसह) 
१८. । आराम खुर्ची ०५ ०५ 
१९. | कपडे ठेवण्याचे कपाट 1१ | ० ०५ 
२०. | लोखंडी कपाट २० ०५ 
२१. | खण असलेले पुस्तकाचे लाकडी कपाट P| 


पृष्ठ ४ पैकी 3 


शासन निर्णय क्रमांकः बीडीजी-२०१८/प्र.क्र.१५७/इमा-१ 


२२. | बागेतील वेताच्या खुर्च्या (मध्यवर्ती Camas) ०८ ०५ 
२३. | वेताचा सोफा सेट (३ वस्तु) फोमच्या उशा व काचेचे ०५ ०५ 
पृष्ठभाग असलेल्या मध्यवर्ती टेबलसह 
२४. | गालिचा (Durry or Coir) ५०४ चौमी ०५ ०५ 
२५. | वूलनचा गालिचा (रबर सतरंजीसहित) ०५ ०५ 
विद्यूत उपकरणे:- 
तरतूद 
उपकरणांचे सुधारित अवमूल्यन 
अ.क्र. | उपकरणाची बाब सरासरी आयुर्मान 
(प्रति वर्ष) 
eel . | रेफ्रिजरेटर ७ वर्षे १५% 
२. | धुलाईयंत्र ७ वर्षे १५% 
३. Kitchen Appliances ७ a १५% 
४. | व्हॅक्‍यूम क्लिनर ७ वर्षे १५% 
५. । इलेक्ट्रीक आयर्न ७ वर्षे १५% 
६. | इलेक्ट्रीक art ७ वर्षे १५% 
७9 Telephone — Instrument & ay 20% 
Including Cordless 
phone 
Inverter (जनरेटर सिस्टीम) ७ वर्षे १५% 
मोबाईल फोन ५ वर्ष २०% 
| शैव. | ०. | डी.व्ही.डी.प्लेअर ५ वर्षे २०% 
ae, | १. | चार्जबल टॉर्च ५ वर्ष २०% 
१२. | म्युझिक सिस्टीम ५ वर्षे २०% 
93. | Installation of set top षु ay 20% 
box CAS and DTH 
Communication 
१४. | Air Conditioner ७ वर्षे १५% 
१५. | Water ५ वर्षे २०% 
Purifier/Aquaguard 
१६. | आय पॅड ५ वर्ष २०% 
१७. । मायक्रोवेव्ह ओव्हन ७ वर्ष १५% 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


